RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक १२६ ] 


गुरुवार , नोव्हेंबर ५ , २०१५ / कार्तिक १४ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २६२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१५ / प्र. क्र . ८१/ कराधान- १. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 
२००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थितीनिर्माण झाली आहे. कलम ८३ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व 
प्रसिध्दी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही ; 

म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप- कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह , उप -कलमे ( १) आणि ( २) च्या शक्तींचा वापर 
करून तसेच यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ मध्ये 

सुधारणा 
करीत आहे, म्हणजेच : 


१ . 


( १) या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर ( २ री सुधारणा ) नियम , असे संबोधण्यात यावे. 


( २) या नियमांमध्ये अन्यथा उपबंधित केल्याव्यतिरिक्त, हे नियम दिनांक १ डिसेंबर, २०१५ पासून अंमलात आले असे समजण्यात यावे. 


( १ ) 


भाग चार - ब - २६२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ५ , २०१५ / कार्तिक १४ , शके १ ९ ३७ 


२ . 

मुख्य नियमांतील नियम ८८ च्या उप -नियम ( १ ) ऐवजी खालील उप -नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

( १) कलम ३० च्या उप - कलम (१), ( २) आणि (३ ) च्या प्रयोजनार्थ व्याजाचे दर खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 
असतील : 


तक्ता 


अनु 


व्याजाचा दर 


व्याज लागू असणारा 

कालावधी 


क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
अशा कराच्या रकमेवर त्या महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी सव्वा टक्का 


१ 


एक महिन्यापर्यंत 


२ 


तीन महिन्यांपर्यंत 


३ 


तीन महिन्यांपेक्षा जास्त 


अशा कराच्या रकमेवर विलंब झालेल्या पहिल्या महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी सव्वा टक्का 

आणि अशा कराच्या रकमेवर त्यापुढील एक महिन्यापासून तीन महिन्यांपर्यंतच्या विलंब झालेल्या 
प्रत्येक महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी दीड टक्का . 
अशा कराच्या रकमेवर पहिल्या महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी सव्वा टक्का आणि अशा 

कराच्या रकमेवर त्यापुढील एक महिन्यापासून तीन महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीत प्रत्येक महिन्यासाठी 
किंवा त्याच्या भागासाठी दीड टक्का आणि अशा कराच्या रकमेवर तीन महिन्यांच्या पुढील 
कालावधीसाठी प्रत्येक महिन्यासाठी किंवात्याच्या भागासाठी दोन टक्के .” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ५, २०१५ / कार्तिक १४ , शके १ ९ ३७ 


3 


३ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 5th November 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX Act , 2002 . 


No. VAT. 1515 /CR -81/ Taxation - 1.- Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub -section ( 4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and ( 2 ) read with the 
proviso to sub -section ( 4 ) of section 83 of the said Act , and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra , hereby, makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax (Second Amendment ) 
Rules , 2005 . 

( 2 ) These shall come into force with effect from the 1st December , 2015 . 


2 . In rule 88 of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 , for the sub - rule ( 1 ) the 
following sub -rule shall be substituted , namely : 

“ ( 1 ) The rates of interest for the purposes of sub - sections ( 1) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 30 
shall be as specified in the table below : 

TABLE 


Sr. No. 

( 1 ) 


Period , liable for interest 

( 2 ) 


Rate of interest 

( 3 ) 


1 


Upto one month 


2 


Upto three months 


One and a quarter per cent of the amount of such 
tax, for the month or for part thereof. 
One and a quarter per cent of the amount of such tax , 
for the month or for part thereof for the first month 
of delay and one and a half percent of the amount of 
such tax , for each month or for part thereof for delay 
beyond one month up to three months . 
One and a quarter per cent of the amount of such 
tax , for each month or for part thereof for the first 
month of delay , one and a half per cent of the 
amount of such tax , for each month or for part 
thereof for delay beyond one month upto three 
months and two per cent of the amount of such 
tax , for each month or for part thereof for the 
period delay beyond three months." 


3 


More than three months 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


